चांदा ते बांदा योजने अंतर्गत सन २०१९-२० 
साठी राज्यस्तरीय व जिल्हास्तरीय प्रकल्प 
व्यवस्थापन कक्षामधील अधिकारी व कर्मचारी 
यांचे वेतनाकरीता व इतर प्रशासकीय 
खर्चाकरीता निधी वितरीत करणेबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 

नियोजन विभाग, 

शासन निर्णय क्रमांक: चांबांयो-२०१९/प्र.क्र.५३/का.१४१८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- २१ नोव्हेंबर, २०१९. 


वाचा: 

१) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र. डिएपी-१०१५/प्र.क्र.५१/का.१४८१, दि. २९.०६.२०१६. 
२) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र. डिएपी-१०१६/प्र.क्र.१८६/का.१४८१, दि. १८.११.२०१६. 
3) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र. चांबांयो-२०१९/प्र.क्र.५३/का.१४१८, दि.२३.०४.२०१९. 
४) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र. चांबांयो-२०१९/प्र.क्र.५३/का.१४१८, दि.०८.०५.२०१९. 
५) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र. चांबांयो-२०१९/प्र.क्र.५३/का.१४१८, दि.२४.०७.२०१९. 

६) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र. चांबांयो-२०१९/प्र.क्र.५३/का.१४१८, दि.१८.११.२०१९. 
७ वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक-अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दि.०८.०७.२०१९. 

८) जिल्हाधिकारी,चंद्रपुर यांचे पत्र क्र.जिप्रव्यक/का-१५/कास-१/ चांबांयो/ २०१९/ ११२, 

दि.१६.०९.२०१९. 

९) जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग यांचे पत्र क्र.०/॥९-चांदा ते बांदा/५७३, दि.०३.०७.२०१९. 

१० कार्यासन अधिकारी (का.१४२२), नियोजन विभाग यांची टिपणी दि.०५.१०.२०१९. 


) 
) 


ल 


शासन निर्णय: 

चंद्रपूर व सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यातील नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा इष्टतम वापर होण्यासाठी सधन 
नियोजन व अंमलबजावणीचा विशेष कार्यक्रम राबविण्याच्या अनुषंगाने संदर्भाधिन क्र.१ येथील शासन 
निर्णयान्वये चंद्रपूर व सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यामध्ये चांदा ते बांदा या योजना राबविण्यास शासन मान्यता 
देण्यात आली आहे. सदर योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी संदर्भाधिन क्र.२ येथील शासन 
निर्णयान्वये राज्य व जिल्हा स्तरावर “राज्य प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष” व “जिल्हा प्रकल्प व्यवस्थापन 
कक्ष”२१ स्थापन करण्यात आला आहे. सदरहू व्यवस्थापन कक्षासंबधात होणारा वेतन व प्रशासकीय 
कामासाठी लागणा-या खर्चाकरिता निधी उपलब्ध करून देणे आवश्‍यक आहे. 


जर, चांदा ते बांदा कार्यक्रम सन २०१९-२० अंतर्गत मागणी क्र.ओ-७, लेखाशिर्ष ३४५१/॥०१९ 
याखाली जिल्हाधिकारी, चंद्रपुर यांनी संदर्भाधिन क्र.9 येथील पत्रानुसार उद्दीष्ट “०१-वेतन” करीता 
रु.१५.०० लक्ष व सिंधुदुर्ग यांनी संदर्भाधिन क्र.८ येथील पत्रानुसार उद्दीष्ट “०१-वेतन” करीता रु. 
७.५० लक्ष व “१३-कार्यालयीन खर्च” (संगणक खरेदी खर्चासाठी ) रु.२.३७५ लक्ष इतक्या निधीची 
मागणी केलेली आहे. तसेच कार्यासन अधिकारी (का.१४२२) यांनी संदर्भाधिन क्र.१० नुसार उद्दीष्ट 
“१३-कार्यालयीन खर्च” अंतर्गत देयक मंजुरीसाठी निधीची मागणी केलेली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः चांबांयो-२०१९/प्र.क्र.५३/का.१४१८ 


३. नियोजन विभाग, शासन निर्णय दि.१८.११.२०१९ अन्वये “चांदा ते बांदा” योजनेतंर्गत सन 
२०१९-२० या आर्थिक वर्षासाठी मागणी क्र.ओ-७, लेखाशिर्ष “३४५१, (०५) चांदा ते बांदा विशोष 
कार्यक्रम, (०५)(०१) चंद्रपूर व सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यामध्ये साधन संपत्तीवर आधारीत सधन नियोजन व 
विकास कार्यक्रम राबविणे (3849A098)” अंतर्गत*५१-मोटार वाहने” या उद्दीष्टाखाली अर्थसंकल्पिय 
तरतूद रु.२५.०० लक्ष पैकी “१३-कार्यालयीन खर्च” या उद्दीष्टाखाली रु.३.०० लक्ष इतका निधी 
पुनर्वितरण करण्यात आलेला आहे. त्यानुसार “१३-कार्यालयीन खर्च”या उद्दीष्टासाठी रु.१०.०० लक्ष 
इतका निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आला असुन रु.३.०० लक्ष इतका निधी वाटपासाठी उपलब्ध 
आहे. 


४. राज्यस्तरीय प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष, नियोजन विभाग, मंत्रालय व जिल्हास्तरीय व्यवस्थापन 
कक्ष, चंद्रपुर/सिंधुदुर्ग यामधील अधिकारी व कर्मचारी यांच्या वेतना करीता व प्रशासकीय खर्चासाठी 
कार्यासन १४२२ (नियोजन विभाग), जिल्हाधिकारी चंद्रपूर व सिंधूदूर्ग यांना मागणी क्र.ओ-७, 
लेखाशिर्ष “३४५१, (०५) चांदा ते बांदा विशेष कार्यक्रम, (०५)(०१) चंद्रपूर व सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यामध्ये 
साधन संपत्तीवर आधारीत सधन नियोजन व विकास कार्यक्रम राबविणे (3¥49A092)” अंतर्गत ०१- 
वेतन व १३-कार्यालयीन खर्च या उद्दीष्टातंर्गत पुढील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे निधी उपलब्ध करुन 
देण्यात येत आहे. 


लेखाशिर्ष व vale | अर्थसंकल्पिय आता वितरीत करावयाचा निधी (रु.लाखात) 
प्रणाली (BDS) वर एकुण 
coos विट चंद्रपुर सिंधुदुर्ग एकुण 
वाटपासाठी शिल्लक .१४२२ | चंद्रपुर सिंधुदुर्ग 
धी (३--४--५) 
नि 
1१ | Q 3 8 4 & 
मागणी क्र.ओ-७, लेखाशिर्ष “(38494099)” 
०१- वेतन १८.२२४ २.००० ९.७२४ ६.५०० १८.२२४ 
१३-कार्यालयीन खर्च ३.००० ०.६०० 0,000 2.800 3,000 
| एकूण J २१.२२४ | २.६०० । ९.७२४ | ८.९०० | २१.२२४ 
प. “जिल्हा नियोजन अधिकारी तथा नियंत्रक अधिकारी, चंद्रपुर / सिंधुदुर्ग” यांनी सदरहू 


अनुदान “आहरण व संवितरण अधिकारी तथा सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी, चंद्रपुर / 
सिंधुदुर्ग” यांना तसेच उप सचिव तथा नियंत्रक अधिकारी, नियोजन विभाग, मंत्रालय यांनी आहरण व 
संवितरण अधिकारी “नियोजन विभाग, का.१४२२” यांना अनुदान वितरीत करावे. 


६. आहरण व संवितरण अधिकारी, “नियोजन विभाग (का.१४२२)” तसेच “ सहायक जिल्हा 
नियोजन अधिकारी चंद्रपुर / सिंधुदुर्ग” यांनी त्यांना मंजूर करण्यात आलेले अनुदान उद्दीष्टनिहाय व 
विहीत मर्यादेत खर्च करावे. त्याचप्रमाणे मंजूर अनुदानापेक्षा जास्त खर्च होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. 
छ. या आदेशान्वये वाटप करण्यात येत असलेले अनुदान हे मासिक निधी विवरणपत्रानुसार 
(Cash Flow statement) करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः चांबांयो-२०१९/प्र.क्र.५३/का.१४१८ 


é; नियोजन विभागाचा हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र विनियोजन अधिनियम-२०१९ निधी वितरण 
याविषयी वित्त विभागाने निर्गमित केलेले शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०१९/ प्र.क्र.९२/अर्थ-३, 
दि.०८.०७.२०१९ मधील तरतूदी/ निर्देशानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


९. नियोजन विभागाचा हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक 
२०१९११२११४४८०१८५१६ असा आहे. हा झासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by VIJESING FATTESING VASAVE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
Vid E 5 | N G ou=PLANNING DEPARTMENT, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=5494d2ad3a3bcSddd66daf9a8fl 7ceecSe2d7d4b6 
FATTES | N G VASAVE a8bba99c51d275801bcdf1b, cn=VUESING FATTESING 
VASAVE 


Date: 2019.11.21 14:51:30 +05'30" 


(वि.फ.वसावे) 
उप सचिव, 
महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 

१) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता ), महाराष्ट्र -१, मुंबई. 

२) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -२, नागपुर. 

३) महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

४) महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

५) जिल्हाधिकारी, चंद्रपुर / सिंधुदुर्ग. 

६) उपायुक्‍त (नियोजन), विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, नागपुर / नवी मुंबई. 

७) उपसचिव (कार्यासन १४२२/ १४२४), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

९) जिल्हा कोषागार अधिकारी, चंद्रपुर / सिंधुदुर्ग. 


१०) जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, चंद्रपुर / सिंधुदुर्ग. 

११) प्रकल्प संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२) कार्यासन अधिकारी, कार्यासन १४२२/ १४२४, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 


१३) वित्त विभाग (अर्थ-१६), मंत्रालय, मुंबई. 
१४) निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


